महाराष्ट्र शासन 
तत्काळ क्र.प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक:-१८.०७.२०१८ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विषय : पाचव्या वित्त्त आयोगाच्या कामकाजासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे मंत्रालयीन विभागातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांचेमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
महोदय/महोदया, 


पाचव्या वित्त आयोगाच्या कामकाजाकरिता आवश्‍यक पदे निर्माण करण्याचे अधिकार उच्चस्तर सचिव 
समितीला प्रदान करण्यास दि.३०.१.२०१८ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली होती. त्यानुसार 
दि.१८.४.२०१८ रोजी झालेल्या उच्चस्तर समितीच्या बैठकीत १८ पदे पाचव्या राज्य वित्त आयोगाच्या 
कामकाजाकरीता निर्माण करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यापैकी गट-ब संवर्गातील सांख्यिकी अधिकारी (२ पदे), 
सांख्यिकी सहायक (१ पद) व गट-ड वर्गातील शिपाई (२ पदे) ही पदे वगळून खालील विवरणपत्रात नमूद केलेली पदे 
मंत्रालयीन विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेमधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. तरी मंत्रालयीन संवर्गातील 
अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून सदर पदांसाठी इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


अ.। पदाचे नांव व वेतनश्रेणी | > प्रतिनियुक्ती प्रतिनियुक्ती 
क्र. भरावयाचे ठिकाण 
पदांची संख्या 
=) 2 3 Fe 4 
q | उप सचिव 44,§00-38, 900+ H.0.9,§00/- २ ५ वा राज्य वित्त 
2 | अवर सचिव १५,६००-३९,१००-- ग्रे.पे.६,६००/- १ आयोग, 
3 | कक्ष अधिकारी ९,३००-३४,८००० ग्रे.पे.४,८००/- २ मंत्रालय, मुंबई 
४। सहायक कक्ष अधिकारी | ९,३००-३४,८०००--ग्रे.पे.४,३००/ २ 
4 | लघुलेखक- निम्नश्रेणी । ९,३००-३४,८०००- ग्रे.पे.४,३००/ २ 
६ | लिपिक-टंकलेखक ५,२००-२०,२००--ग्रे.पे.१,९००/- 8 
rg | ४,४४०-७,४४०- ग्रे.पे.१,३००/- २ 
एकूण १५ 
२. सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरीता इच्छुक असलेल्या व सदर पदासाठी आवश्‍यक असलेली अर्हता 


तसेच अनुभव धारण करीत असलेल्या आपल्या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे, त्यांच्या मागील ५ वर्षाच्या 
गोपनीय अहवालांसह, पत्रासोबत जोडलेल्या BIO-DATA/CURRICULUM VITAE PROFORMA मधील वैयक्तिक 


माहिती व ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र इ. बाबतच्या माहितीसह या विभागाकडे दि.२७.०७.२०१८ पर्यंत निश्चितपणे 
प्रापत होतील stan रितीने कृपया पाठवावीत. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीसाठी निवड झाल्यास त्यांना 
संबंधित विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया अभिप्राय द्यावेत. आपल्या विभागातून प्रतिनियुक्‍तीसाठी 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१०७/का.१४ 


कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही कृपया कळविण्यात यावे. एकदा निवड झालेल्या अधिकाऱ्याला 
त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. 


३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१५४६०५४१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=General 


, ou=Gel 
G a + a n a n Adi epartment, postalCode=400032, 
st 
J 2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a802179 
व 8a5cled41ada8a72725a47b4f0, 
B h aa I G I serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5d 
| [| a 0 u a V ¢2ad659e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan 
Bhimrao Gurav 
Date: 2018.07.18 15:47:39 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
सहपत्र :- विवरणपत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 9) सह/उप सचिव, प्रश्ञा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना माहितीस्तव अग्रेषित 
२) निवड नस्ती (का.१४, १४-अ व १४-ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
द्वि अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ । मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते कामात या /प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
षि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
षि प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ १ पैकी १ 


